माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
गट-अ व गट-ब मधीलळ अधिकाऱ्यांची 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे सेवेत 
रहाण्याची पात्रपात्रता अजमाविण्याकरिता 
विभागीय पुनर्विलोकन समिती पुनर्गठित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२३/प्र.क्र.३३ /का. मावज-२ (३४-ओ), 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जून, २०२४. 
वाचा : 
१) शासन निर्णय क्र. मावज-२०१५/प्र.क्र.१४७/का.३४-अ, दिनांक १६ नोव्हेबर, २०१५, 
२) शासन निर्णय क्र. मावज-२०२३/प्र.क्र. ३३/का. ३४-अ, दिनांक Qo फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन निर्णय :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातीलळ गट-अ व गट-ब मधील अधिकार्‍यांच्या वयाच्या 


५० / ५५ व्या वर्षी करावयाच्या पुनर्विलोकनासाठी संदर्भाधीन क्र.२ दि.२०.०२.२०२३ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये विभागीय पुनर्विलोकन समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समितीमध्ये अंशत: बदल 


करुन खालीलप्रमाणे समिती पुनर्गठित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत प्राप्त. 


१) प्रधान सचिव / सचिव (मा. व ज_), सामान्य प्रशासन विभाग : अध्यक्ष 
२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय : सदस्य 
३) सह / उपसचिव, कार्यासन-मावज-२, सामान्य प्रशासन विभाग : सदस्य 


४) संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय  :सदस्य 
(मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी ) 


५) अवर सचिव, (कार्या. मावज-२), सामान्य प्रशासन विभाग : सदस्य सचिव 


२. ही समिती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील गट-अ व गट-ब मधील अधिकार्‍यांची 


वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा ३० वर्षांच्या सेवा कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पात्रता 


अजमाविण्याकरिता पुनर्विलोकन करील. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.३३ /का. मावज-२ (38-3, 


3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०६१११५२२२७९३०७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत प्राप्त. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by YUVRAJ MANOHAR SOREGAONKAR 
Y U V RAJ DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f7ccdb18d954bb8 14d3cc3c92ab0c128e1 9f5f95c724a 
M A N O H A R baf0a38fa1a74dec734, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1A45294B68B97E03C570AFA8F 17C64F6DFE2A4 


A241DD2AFF2322FEEC22B389F5, cn=YUVRAJ MANOHAR 


SOREGAONKAR ८6५४५ ....>. 
(युवराज सोरेगांवकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव (मा. व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
३. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या.-मावज-२, मंत्रालय, मुंबई, 
५. निवड नस्ती. 


